जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) (अर्हताप्राप्त) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०१९ रोजीच्या ज्येष्ठतासुचीमध्ये दिव्यांग 
कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) (अर्हतप्राप्त) यांनी त्यांचे 
दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर केल्याच्या 
दिनांकाची नोंद घेण्याबाबतचे शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक Ate: जिपअ-२०२१/प्र.क्र. ५६/आस्था-४, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - १७ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०१९/ प्र.क्र.३४ / 
आस्था-४, दिनांक २८ जानेवारी, २०२० 
२) ग्रामविकास विभगा, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२१/ प्र.क्र.५६ / 
आस्था-४, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


ग्राम विकास विभागातील जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३(बांधकाम) संवर्गातील 


कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) (अर्हताप्राप्त) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


संदर्भाधिन दिनांक २८ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६अ, दिनांक ०५-०७- 


2029 अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण विहित 


करण्यात आले आहे. 


यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांनी शासनास दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्या अभियंत्यांच्या 


नावासमोर त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची व दिव्यांग कर्मचाऱ्याने त्याचे दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर 


केल्याच्या दिनांकाची नोंद घेऊन, संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील तात्पुरते शासन शुध्दीपत्रक, संबंधित दिव्यांग 


कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करण्यात आले होते. 


३. सबब, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम), २०२१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून व संदर्भ 


क्र.२ च्या तात्पुरत्या श्युध्दीपत्रकास प्राप्त झालेल्या आक्षेप आणि हरकतींनुसार, सोबतच्या परिशिष्ट- अ 


नमूद केलेल्या दिव्यांग कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ) (अर्हताप्राप्त) यांच्या ज्येष्ठता सुचीमध्ये त्यांनी त्यांचे 


दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर केल्याचा दिनांक नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र. ५६/आस्था-४ 


तसेच ज्या जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ संवर्गातील या संवर्गातील, ज्या दिव्यांग कनिष्ठ अभियंता 


( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) यांच्या नावाचा समावेश सेवा जेष्ठतायादीत अद्याप करण्यात आलेला नव्हता, 


अशा दिव्यांग कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) यांच्या नावाचा समावेश परिशिष्ट- ब मधील 


विवरणपत्रात करण्यात आला असून सदर विवरणपत्रात त्यांनी त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर 


केल्याचा दिनांक नमूद करण्यात येत आहे. 


४. यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, सदर 


ज्येष्ठता याद्या संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे 


आक्षेप वेळीच नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत 


दुरुस्ती करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आव्यक 


ती दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे 


उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून देऊन , संबंधित 


कर्मचाऱ्यांची त्याबाबतची पोच जिल्हा परिषद कार्यालयात ठेवावी व तसे केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
पाठवावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९१७१७३४५५९४२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 
DN: ent Of Mahi 


jaharashtra, ou=Rural 
ent, postalCode=400032, 
rashi 


Ravindra oars 
सोबत :- परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब Ishwar Giri ee 
(%. 3. PRY) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
AYIA शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 ( बांधकाम) ( अर्हताप्राप्त ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 01.01.2019 च्या अंतिम ज्येष्ठतासुचीत दिव्यांग प्रवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम ) (अर्हताप्राप्त ) 
यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर केल्या दिनांक नमूद करणेबाबत शुध्दीपत्रक परिशिष्ट-अ 


१.१.२०१९ च्या कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद| जन्म दिनांक | शौक्षणिक नियमित प्रवर्ग ।व्यावसायि। दिव्यांग दिव्यांग प्रवर्ग शि रा 
अंतिम क अर्हता 
अंतिम पात्रता नियुक्तीचा परीक्षा | प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठतायादी दिनांक pil कार्यालयास 
मधील अ.क्र. सु सादर केल्याचा 
दिनांक 


es « | «| | 
भाग-१ (पदवीधर) 


Page 1 


परिशिष्ट-अ 


aca [mR] पी.बी.बारंगुळे सोलापूर | 44-00-9805] बी.ई | ०६-०२-२००९ ] खुला | नाही | ०६-०२-२००९ | कर्णबधीर -ब 


Page 2 


दिनांक १.१.२०१९ च्या अंतिम 
यादीत यांचे नाव भाग-२ 
पदविकाधारक मध्ये होते. परंतू 
आता कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद बांधकाम 
विभाग क्र. १, सोलापूर यांच्या 
दिनांक जुले-२०२१ च्या 
पत्रान्वये त्यांची शेक्षणिक 
पात्रता बी.ई. दर्शविण्यात 
आली असल्याने त्यांचे नाव 
भाग-१ पदविधारक मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक ०६- 
०२-२००९, मुळ नियुक्‍ती 
दिव्यांग प्रवर्गातून आहे. 


परिशिष्ट-अ 
३३० श्री ए.के.मेश्राम गडचिरोळी | २६.०४.१९८३ | बी.ई | ०१.१०.२०१८ | अजा | अनुत्तीर्ण | ०१-१०-२०१८ |  अस्थिव्यंग-क | दिनांक १.१.२०१९ च्या अंतिम 
यादीत यांचे नाव भाग-२ 
पदविकाधारक मध्ये होते. परंतू 
आता मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जळगाव यांच्या दिनांक ३०- 
०७-२०२१ च्या पत्रान्वये त्यांची 
शेक्षणिक पात्रता बी.ई. 
दर्शविण्यात आली असल्याने 
त्यांचे नाव भाग-१ पदविधारक 
मध्ये समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर केल्याचा 
दिनांक ०१-१०-२०१८ असा 
आहे. मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे. 


भाग-२ (पदविकाधारक) 
ळत त्री 
oe [am [ emma | भंडारा | ०3-5२-९६७ | डीसीई | ०३-०5-१३ | अजा 
ig | आ. |. आरजीसठोड | ठाणे 
ag | तर| सावन 
cae 


Page 3 


परिशिष्ट-अ 


९७१ श्री. | एस.आर.मंठेकर हिंगोली | ०५-०४-१९६९| डीसीई | ३०-११-१९९० | खुला | उत्तीर्ण | ३०-११-१९९० | अस्थिव्यंग प्रवर्ग-क 


२८ [क्र 
क| वक 


% 


vee 


% 


vee 


a 


करर ae 
aE ae 
va eared 
नाही 
आ. [aa 


x 
क 


Page 4 


परिशिष्ट -ब 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 ( बांधकाम) ( अर्हताप्राप्त ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 01.01.2019 च्या अंतिम ज्येष्ठतासुचीत दिव्यांग 
प्रवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम ) (अर्हताप्राप्त ) यांचा दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर केल्याचा दिनांक नमूद करणेबाबत शुध्दीपत्रक परिशिष्ट-ब 


कर्मचाऱ्याचे नाव । जिल्हा परिषद । जन्म दिनांक | शौक्षणिक नियमित प्रवर्ग  ।व्यावसायि [दिव्यांग प्रमाणपत्र | दिव्यांग प्रवर्ग | शेरा 
क अर्हता T 
पात्रता नियुक्तीचा परीक्षा | कार्यालयास 
दिनांक उत्तीर्ण / | सादर केल्याचा 
दिनांक 


_____१__ हिडन se ee ee ee 


भाग -१ पदवीधर 


" षि | ि | = a 


भाग-२ पदविकाधारक 


श्री.एस.एन चंद्रपूर २९/११/१९७६ | डी.सी.ई. । १३-३-२०१५ भज-ब १०-३-२०१५ |।कर्णबधीर प्रवर्ग 
| Eee ee | 
श्री.एन.के. शंभरकर ०७-०१-६९ । डी.सी.ई. | 03-90-2099 | अनुजाती | सुट | २३-०८-२०११ | अस्थिव्यंग 
— "eee ee ees | 
श्री.पी.टी.मेटकर भंडारा २९/१२/१९८३ | डी.सी.ई. | १२-०४-२०१३ उत्तीर्ण | १२-०४-२०१३ | अस्थिव्यंग 
डी शि विणत शिडे es | 
श्री. Sas | गडचिरोली | ०२-०६-७२ | डी.सी.ई. | 04-90-2094 | अनु जाती | उत्तीर्ण | २२-०७-२०२१ | अस्थिव्यंग 
|||" eee eee Lees | 
श्री.एस. व्ही औरंगाबाद | ३०/०१/१९६८ | डी.सी.ई. | २४-०३-२००४ उत्तीर्ण | १७-०७-२०१४ | अस्थिव्यंग 
| eee a 
mie | 
प्रवर्ग-क 


RAH ग्वा 


Page 1 


